मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या 
विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : न्यायप्र-०६२३/प्र.क्र. १५८/भाग-१/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : शासन Beal क्रमांक, एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र. १३३/परि-३, दि. २४.०५.२०२३. 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने श्री. कलबिरसिंग कलसी, मोटार वाहन निरीक्षक यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये उप 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर येथून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अंबाजोगाई येथे 
बदली करण्यात आली होती. 


२. श्री. कलबिरसिंग कलसी, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठ येथे मूळ अर्ज क्र. ४८३/२०२३ दाखल केला होता. या प्रकरणी 
मा. न्यायाधिकरणाचे दि. २७.०६.२०२३ रोजीचे आदेश व मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांचे 
दि. २७.०६.२०२४ रोजीचे आदेशा तसेच श्री. कलबिरसिंग Ho, मोटार वाहन निरीक्षक यांची विनंती 
विचारात घेऊन खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 


(१) (२) (3) (3) 


a श्री. कलबिरसिंग कलसी, | उप प्रादेशिक परिवहन | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
मोटार वाहन निरीक्षक कार्यालय, अंबाजोगाई. । नागपूर (ग्रामीण) 


3. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना 
द्याव्यात व याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः न्यायप्र-०६२३/प्र.क्र. १५८/भाग-१/परि-३ 

५. वरील विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
पदग्रहण अवधी तसेच प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगीक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०१८१२५२४९२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७७९१४8 


JAYSEN 1॥४०२॥८॥५- > 
INGOLE भ्र 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) 
८. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अंबाजोगाई 
९. श्री. कलबिरसिंग, मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
१०. निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


